राज्यस्तरीय लेखा समितीवरील अध्यक्षांची 


नियुक्‍ती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण-१५२०/प्र.क्र.९४/१४-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: - ११ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा 


१)सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्युपीसी/२७७०/८८१७/ 
सी ५, दि.३० जानेवारी, १९७१. 
२)सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५२०/प्र.क्र.९४/ 
१४-स, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२१. 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि.१६.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. शाहाजी क्षीरसागर 
यांची सहकारी संस्थांसाठी राज्यस्तरीय लेखा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
सदर नियुक्ती याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२२०८१११५०५४६८१०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, oi , 
Jayant Baliram SS 


51e3c13, 
श्र seriaINumber=33432a8e2e8 1 dcab05 18d2a6ca4f4fl d3dba7ca3247657527f5 
h (0 | [| 2bef2a2aa29b2, cn=Jayant Baliram Bhoir 


Date: 2022.08.11 15:09:18 +05'30' 


(ज. ब. भोईर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत अग्रेषित:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
७. श्री. शहाजी क्षीरसागर, मु.पो. धामनेर, ता. कोरेगाव, जि.सातारा. 
८. निवडनस्ती/१४-स. 


